महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 


क्रमांक- आरएलपी- १२२१/प्र.क्र.२८०/विञा १ब दिनांक- २२ डिसेंबर, २०२१. 


परिपत्रक 
नाताळ सण (Christmas) २०२१ मार्गदर्शक सूचना 


कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांमध्ये “ओमिक्रांन” ही नवीन विषाणू प्रजाती 


आढळून आल्यामुळे संसर्गाचा नवीन धोका निर्माण झाला आहे. या ओमिक्रॉन विषाणू प्रजातीचे संक्रमण सामान्य 


नागरिकांमध्ये/रहिवाशांमध्ये फार मोठ्या तीव्रतेने पसरण्याची दाट ठाक्यता आहे. 


या पार्श्वभूमीवर ख्रिश्चन बांधवांनी आरोग्याच्या दृष्टीने खबरदारी म्हणून मोठ्या प्रमाणात एकत्र न येता नाताळचा 
सण साजरा करणे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत :- 


qs 


uy, 


ख्रिश्चन बांधवांनी या वर्षी देखील नाताळचा सण आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून पूर्णत: खबरदारी घेऊन साध्या 
पध्दतीने साजरा करावा. 

कोवीड-१९ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन महसूल व वन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे 
परिपत्रक क्र. DMU/2020/CR.82/DisM-9, दि. २७/११/२०२१ अन्वये दिलेल्या सुधारीत मार्गदर्शक 
सुचनांचे तंतोतंत पालन करणे अत्यावश्‍यक आहे. 

नाताळ/ख्रिसमस निमित्ताने चर्चमध्ये उपलब्ध आसनक्षमतेच्या ५०% पर्यंत लोकांना चर्चमध्ये उपस्थित 
राहण्यास परवानगी असेल. चर्चमध्ये कोणत्याही प्रकारे गर्दी होणार नाही व Social Distancing राखले 
जाईल तसेच मास्क व सॅनिटायझरचा वापर होईल याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. तसेच चर्चमध्ये 
निर्जंतूकीकरणाची व्यवस्था करण्यात यावी. 

नाताळच्या दिवशी चर्चमध्ये प्रभू येशूंच्या जीवनावरील देखावे, ख्रिसमस ट्री अगर काही वस्तू ठेवल्या 
जातात. त्या ठिकाणी Social Distancing व स्वच्छतेचे नियम पाळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना 
करण्यात याव्यात. 

चर्चमध्ये प्रभु येशू ख्रिस्त यांचे स्तुतीगीत (Choir) गाण्यासाठी कमीत कमी गायकांचा (Choiristers) समावेश 
करण्यात यावा. त्यावेळी वेगवेगळ्या माईकचा वापर करुन Social Distancing चे पालन करण्यात यावे. 
चर्चच्या बाहेर/परिसरात दुकाने अगर स्टॉल लावू नयेत. 


७. सार्वजनिक ठिकाणी अगर रस्त्यावर मोठ्या संख्येने एकत्र येणे अथवा गर्दी करणे टाळावे. 
८. कोणत्याही प्रकारे गर्दी आकर्षित होईल अशा धार्मिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे अथवा मिरवणूकांचे आयोजन 


१०, 


करण्यात येऊ नये. 

फटाक्यांची आतिषबाजी करण्यात येऊ नये. ध्वनी प्रदुषणासंदर्भातील नियमांचे व तरतूदींचे काटकोर पालन 
करण्यात यावे. 

कोविड- १९ व विशेषत्वाने ओमिक्रॉन या विषाणू प्रजातीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या नगरविकास 
विभाग, मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महानगर पालिका, 
पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोर अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी- १२२१/प्र.क्र.२८०/विजा १ब 


११. तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष नाताळ उत्सव सुरु होण्याच्या मधल्या कालावधीत काही सूचना नव्याने 
प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११२२३१६००५३७८२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Sanjay [29900५ » 


प्रत माहिती 
१. 
2. 
३. 
४. 
षु. 


rashtra, 
64cd218e709c1 b4de20bdf4f85, cn=Sanjay Dagadu 
hedekar eet 


Date: 2021.12.23 16:01:28 +05'30' 


(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


९. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


We मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
.सर्व मा. महापौर, महानगर पालिका. 

.मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

. सचिव व महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका. 

. सर्व पोलीस आयुक्त. 

. सर्व जिल्हाधिकारी. 

. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

. निवडनस्ती. 


